भिवंडी, जिल्हा- ठाणे येथे स्थलांतरीत 
केलेल्या सेवा दवाखान्यास कार्योत्तर मंजुरी. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०१७/प्र.क्र.३२/राकावि-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय STAR, a विंग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा - 
१) आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना यांचे पत्र क्रमांक आयुक्‍्त/राकावियो/ 
का.क्र.१३/विवैव्य/६६७-६९/२०१७, दिनांक १३.०१.२०१७. 


प्रस्तावना - 

न्यायालयीन आदेश शासनाच्या विरोधात गेल्यामुळे चेंबुर सेवा दवाखाना जानेवारी २०१३ मध्ये 
आकस्मिकरित्या बंद झाला होता. त्यामुळे चेंबुर परिसरातील विमाधारकांची सायन येथील सेवा 
दवाखान्यात पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याचवेळेस भिवंडी येथे सेवा दवाखाना सुरु 
करण्यासाठी तातडीची परिस्थिती उद्भवली होती. त्यामुळे चेंबुर सेवा दवाखाना हा भिवंडी येथे 
जानेवारी २०१३ मध्ये स्थलांतरीत करण्यात आलेला आहे. त्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

या शासन निर्णयाद्वारे राज्य कामगार विमा योजना सेवा दवाखाना, चेंबुर, मुंबई हा भिवंडी 
जिल्हा ठाणे येथे स्थलांतरीत करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर दवाखान्यातील कर्मचाऱ्यांची वेतनाची देयके/इतर अनुषंगिक खर्चाची देयके अदा 
करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने महाळेखाकार कार्यालय-१, मुंबई यांच्याकडे 
कार्यालय स्थलांतराबाबत प्रस्ताव सादर करुन प्राधिकारपत्र प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही करावी. 
महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राधिकारपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुषंगाने वित्त विभागाचे परिपत्रक 
क्र.संकिर्ण-१०१०/प्र.क्र.१०/कोषा प्र-५, दिनांक ०९.०२.२०१० नुसार saga ती कार्यवाही करावी. 

सन २०१३ पासून भिवंडी येथील सेवा दवाखान्यात काम करत असताना ज्या कर्मचाऱ्यांना 
मुंबईच्या दराने घरभाडे भत्ता व शहर भत्ता अदा झालेला आहे. त्यातील फरकाच्या रक्कमेची वसूली 
संबंधितांकडून करण्यात यावी. 


झासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०१७/प्र.क्र.३२/राकावि-२ 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
२६४/१७/को.प्र.५, दिनांक.०७.१०.२०१७ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१३३२५३५८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhise Govind 


Bhise change 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


G ; d Department, postalCode=400032, 

O V | al st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e9596d652d5b6cb0f88e4c39c 
6c2adf97629debbf12176865f2683a6eb 


Changoji घा क 
डॉ.गोविंद भिसे 
शासनाचे कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 
) आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

) संचालक (प्रशासन/वैद्यकीय), राकावियो, मुंबई. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 

) 


महासंचालक, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, कोटला रोड, नवी दिल्ली-११० ००२. 
वैद्यकीय आयुक्‍त, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, कोटला रोड नवी दिल्ली-११० ००२. 
उप वैद्यकीय आयुक्‍त, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, काटला रोड, नवी दिल्ली-१०० 


00२. 


७) प्रादेशिक संचालक, राकावि महामंडळ, पंचदिप भवन, ना.म.जोशी मार्ग, लो. परेल, मुंबई- 
१३. 
८) प्रधान सचिव, ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) महालेखापाल,(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई. 
१०) महालेखापाल,(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र २, नागपूर. 
99) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १, मुंबई. 
) 
) 


१२)महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 2, नागपूर. 
१३) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राकावि योजना, मुंबई/पुणे/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०१७/प्र.क्र.३२/राकावि-२ 


१४)वैद्यकीय अधिक्षक, राकावियो रुग्णालय, वरळी/अंधेरी/मुलुंड/कांदिवलळी/ठाणे / 
उल्हासनगर/वाशी/औंध-पुणे/सोलापूर/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/महात्मा गांधी स्मृती 
रुग्णालय परेल, मुंबई. 

१५) वैद्यकीय अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना सेवा दवाखाना, भिवंडी, जि.ठाणे. 

१६) वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१७) वित्त विभाग (कोषा प्रशञा-५) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


१९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, ठाणे. 

२०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२१) सहाय्यक संचालक, लेखा व लेखा परिक्षा, आयुक्‍ताळय, पंचदिप भवन, लोअर परेल, 
मुंबई-१३. 

२२)अवर सचिव, सेवा-१, सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


